प्रधान सचिव (विमानचालन व राज्य 

उत्पादन शुल्क), सामान्य प्रशासन विभाग 

यांच्या दालनासाठी व कार्यालयासाठी 
जागा वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२२/प्र.क्र.९१/२०२२/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ११ ऑक्टोबर, २०२२ 


प्रस्तावना: 

श्री.मिलींद म्हेसकर, भा.प्र.से. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांची बदली प्रधान सचिव (विमानचालन 
व राज्य उत्पादन शुल्क), सामान्य प्रशासन विभाग या पदावर झाली आहे. प्रधान सचिव (विमानचालन व राज्य 
उत्पादन शुल्क), सामान्य प्रशासन विभाग या पदासाठी मंत्रालय मुख्य तसेच विस्तार इमारतीमध्ये स्वतंत्र 
सचिवांचे दाळन उपलब्ध नाही. सबब, प्रधान सचिव (विमानचालन व राज्य उत्पादन शुल्क), सामान्य प्रशासन 
विभाग यांना दालन वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

मंत्रालय विस्तार इमारतीमधील तिसऱ्या मजल्यावरील दालन क्रमांक ३१७-विस्तार हे प्रधान सचिव 
(विमानचालन व राज्य उत्पादन शुल्क), सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या दालनासाठी व कार्यालयाकरिता 
तात्पुरत्या स्वरुपात वाटप करण्यात येत आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी SARITA जागेचा 
ताबा प्रधान सचिव (विमानचालन व राज्य उत्पादन शुल्क), सामान्य प्रशासन विभाग यांना दयावा व त्याबाबतचा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१११८१२५९३९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


by SUVARNA GANESH GAWDE. 


SUVARNA : 
GANESH GAWDE ® 


Dat 


(सु. ग. गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 

विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) उप सचिव(आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) उप सचिव(कार्या.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) उप सचिव(विमानचालन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


SGM 2८. 
CS ES RO य 


aon 


१४) उप सचिव(राऊशु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर (सा.बां.)विभाग, बांधकाम भवन ,दुसरा मजला ,२५ मर्झबान पात्रावाला 
रोड, फोर्ट, मुंबई-४०००० q 

१६) शाखा अभियंता, AATHA शाखा (स्थापत्य) सा.बां.मंत्रालय आवार,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 

१७) शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (विद्युत) सा.बां.मंत्राळय आवार, मुंबई, मुंबई-४०००३२. 

१८) दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 

१९) मुख्य GRAM, मंत्रालय मुख्य / विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

20) अग्निशमन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१) निवड नस्ती. 


